मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी 
करण्याकरिता आवश्‍यक मनुष्यबळ, 
कार्यालयासाठी जागा, wax, स्वतंत्र 
सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींच्या 
अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२० 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांचे जा.क्र./प्र.क्र.२९२/मावक-२/कार्या-५/८५७/पुणे, 
दि.२२.११.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी त्यांच्या दि.२२.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मराठा 
आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाच्या दि.१६.११.२०२३ व दि.२१.११.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात कामकाज, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, साधनसामस्री 
यावर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने नेमून दिलेल्या कामासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी 
जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ.बाबींसाठी प्राथमिक स्तरावर मनुष्यबळ व 
आर्थिक तरतूदीची मागणी केली होती. 

त्याअनुषंगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी करण्याकरिता, मराठा 
आरक्षणासंदर्भात कामकाज, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, साधनसामग्री यावर झालेल्या चर्चेच्या 
अनुषंगाने नेमून दिलेल्या कामासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र 
सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ. बाबींसाठी एकुण रु.३६७,१२,५९,०००/- (रुपये तीनशे सदुसष्ट 
कोटी बारा लाख एकोणसाठ हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करणे, 
तसेच त्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ, बाहयस््रोताद्वारे आवश्‍यक असणारे ३१ अधिकारी/कर्मचारी, 
साधनसामग्री, कार्यालयासाठी जागा, फ़र्निचर, स्वतंत्र सर्व्हर यंत्रणा, संगणकीय यंत्रणा, इ.बाबींसाठी 
खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


I) आयोगाकडे सोपविलेले काम पुर्ण होईपर्यतच्या कालावधीसाठी कामकाज व्यवस्थेअंतर्गत 
शासनामार्फ़त खालील अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्यांचे वेतन 
त्यांच्या मूळ विभागामार्फत अदा करण्यात यावेत. 


अ.क्र पदनाम संख्या 
।_०१ | १ सहसंचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय) शिका 
०२ संशोधन अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय) (7 “वै” "| 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


०३ सांख्यिकी सहायक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय) ae 
०४ उपजिल्हाधिकारी (महसूल व वने) a ee 
०५ साफ्टवेअर तंत्रज्ञ |. धर”. ,| 
०६ कनिष्ठ लिपीक ४ 
०७ लेखाधिकारी (वित्त विभाग) a, fee 
एकुण 1१ | ० 
Il) आयोगाच्या कार्यालयास बाह्यस्रोताद्वारे आवश्‍यक अधिकारी मनुष्यबळ 
अ.क्र. TIS प्रत्येकी मानधन डू करे, 
पदनाम ळाची महिन्याकरीता रुपये 
न प्रति माहिना वतयन 
संख्या आवड्यक तरतूद 
pot लेखा सहायक te = 80,000X4 80,000X3 9,20,000 
०२ | संशोधन अधिकारी (कंत्राटी) २ &4,000XQ &4,000X3 3,80,000 
उच्चश्रेणी लघुलेखक (कंत्राटी) 
०३ । (उच्च न्यायालयातील षि 4o,000X4 ५०,००० X3 9,40,000 
सेवानिवृत्त) 
os | निम्नश्रेणी लघुलेखक (कंत्राटी) २ ३६,५००>२ 3&,400X3 2,918,000 
०५ । विधी सल्लागार (कंत्राटी) [ee :| (90,000X4 (90,000X3 2,90,000 
०६ । विधी सहायक (कंत्राटी) ai ४७,५००%१ 819, 400X3 १,४२,५०० 
०७ । कनिष्ठ सहायक (कंत्राटी) | 9 | 219, 200X4o २७,९०० X3 2,319,000 
०८  । वरीष्ठ प्रकल्प संचालक माहिती ७५,०००>३ २,२५,००० 
तंत्रज्ञान (कंत्राटी) | 4462. 
०९  । डेटा एन्ट्रीऑपरेटर (कंत्राटी) २६,०००>२ 2§,000X3 9,4&,000 
1१० | संगणक कनिष्ठ सल्लागार 34,000XQ 34,000X3 2,490,000 
Ea | शिपाई (कंत्राटी) २५,०००>)८ 24,000X3 &,00,000 
एकुण ३१ ३२,५९,००० 
Il) इतर आवर्यक खर्च 
अ.क्र तपशिल अपेक्षित खर्च 
अ | र आयोगाकरीता नवीन 4,000 चौ.फ़ु. ची जागा उपलब्ध झाल्यानंतर नाला ता 
फ़र्निचर, Hardware व तदअनुषंगीक बाबीकरीता आवश्‍यक. डिड 
०२ । आयोगाच्या कार्यालयाकरीता स्टेशनरी ५,००,००० 
०३ | आयोगाच्या कार्यालयाकरीता भाडेतत्वावर वाहन घेणे. ७०,००,००० 
०४ आयोगाचे दौरे व बैठकीकरीता ८०,००,००० 
०५ = | बायोमेट्रीक यंत्रणा १,००,००० 
०६ मा.अध्यक्ष यांच्याकरीता १ इन्होव्हा क्रिस्टा व कार्यालयाकरिता१ । ५०,००,००० 
वाहन खरेदी 
०६ । संकिर्ण/ आकस्मिक खर्च ३०, ००,००० 
एकुण मागणी ६,११,००,००० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


IV) संगणक खर्च 

अ.क्र तपशिल अपेक्षित खर्च 
मुंबई येथील कार्यालयाकरिता 3 व पुणे कार्यालयाकरिता ०८ खरेदी 

a q | असे एकुण 99 संगणक खरेदी व उर्वरित २० भाडेतत्वावर उपलब्ध १५,००,००० 
करून घेणे) 

०२ «| मुंबई येथील कार्यालयाकरिता ३ व पुणे कार्यालयाकरिता of असे | ६,००,००० 
एकूण १३ प्रिंटर्स खरेदी व उर्वरित १० भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन 
घेणे. 

०३ | झेरॉक्स मशिन (२ नग) ५,००,००० 

०58 Admin Server Expenses 4o,00,000 

०५ । लपटाप/आयपॅड (११ नग) १४,५०,००० 

०६ १ जी.बी.ब्रांडबॅन्ड ५५,००० 

og Software Expenses (Antivirus, firewall) 400,000 

०८ _। संस्थेमार्फत सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर तयार करणे, प्रशिक्षण, आकडेवारी | 92,00,00,000 
संकलन,माहिती व्यवस्थापन व अध्ययन 
एकुण मागणी १२,९६,०५,००० 

V) प्रवास खर्च 

अ.क्र तपशिल अपेक्षित खर्च 

ष्य आयोगातील सदस्य व अधिकारी / कर्मचारी यांना दौरा व ललन 
बैठकीच्या प्रवासाकरिता आवश्‍यक pes 
एकुण मागणी ४५,००,००० 


Vi) सर्वेक्षण कामकाजासाठी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये खालील प्रमाणे मनुष्यबळाची आवश्‍यकता असल्याने 
शासकीय यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करून घ्यावयाचे असून, सर्वेक्षणासाठी लागणारा वेळ सर्वेक्षणासाठी 
अधिकारी व कर्मचारी यांची निश्चित होणारी संख्या विचारात घेता ही संख्या कमी जास्त होवू शकते. 


निश्चित 
करण्यात 
आलेले 
अ.क्र पदनाम कामकाजाचा तपशिल - मानधन = | एकुण अंदाजित खर्च 
(मुळवेतन) 
१२ महिन्यांचे 
अंदाजे 
जिल्हाधिकारी संबंधीत जिल्ह्यामधील ४५,००,००० 
(Nodal Officer) । सर्वेक्षण (Survey) ee 
- करण्या करीता Be ae 
नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून कामकाज 
करतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


उप जिल्हाधिकारी | संबंधीत जिल्ह्यामधील ३६,००,००० 
(Sub-Nodal सर्वेक्षण (Survey) रतो 
Officer) करण्या करीता शिका 
क नियंत्रक अधिकारी द - 
यांना सहायक म्हणून 
कामकाज करतील. 
तहसिलदार संबंधीत तालुक्यामधील २,८५,६०,००० 
(Taluka Nodal | सर्वेक्षण (Survey) रु.८०,००० 
०३ | Officer) करण्याकरीता नियंत्रक ३५७ >३५७ 
अधिकारी म्हणून 
कामकाज करतील 
मुख्य अधिकारी, | संबंधीत नगरपरिषद/ २,८८,००,००० 
नगरपरिषद/नगरपं | नगरपंचायत यांच्या 
चायत हद्दीमधील सर्वेक्षण cee 
o (Taluka Sub | (Survey) ee aes a 
Nodal Officer) करण्याकरीता नियंत्रक 
अधिकारी यांना 
सहायक म्हणून 
कामकाज करतील. 
ग्रामीण व शहरी 
भागाकरिता 
(Supervisor) हे 
खालील प्रमाणे 
(१. 
शासकीय/मान्यता 
प्राप्त अनुदानित/ 
विना अनुदानित 
अभियांत्रिकी/तंत्र 
निकेतन संबंधीत Supervisor गा 
गेहविद्यालयातील. | SRT Io |g. 
og प्राध्यापक/ पर्यवेक्षक व oe ,_30,000X 
सहा.प्राध्यापक (Enumerator) Ure रखी य १६००० ४८,००,००,००० 
२.शासकीय/मान्य नियंत्रक म्हणून 
ताप्राप्त अनुदानित/ | कामकाज करतील. 
विनाअनुदानित 
/जि.प./ म.न.पा./ 
न.पा.शाळेमधील 
मुख्याध्यापक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


ग्रामीण व शहाहरी | संबंधीतगाव/शाहरा 
भागाकरिता । मधील नेमून दिलेल्या 
(Enumerator) वार्डनिहाय घरो-घरी 
सहा.शिक्षक । जावून किमान ८०० ते 
(शासकीय/जि.प./ | १२०० व्यक्तींचे प्रत्यक्ष | 188,000 
म.न.पा./न.पा./ । सर्वेक्षण करणे. रु. (१४,०००-- 
08 अंगणवाडी (१,३०,००० | ६,०००> 1 ae 44. 
सेविका/आझा + राखीव १४३००० 
कर्मचारी व शासन १३,०००) 
मान्य अनुदानित 
शाळा) 
महानगरपालिका | संबंधीत 
आयुक्‍त महानगरपालिका 
(Nodal Officer) | हद्दीमधील B.9,24,000X 
न सर्वेक्षणकरण्याकरीता २७ २७ ३९३११७0९०९ 
नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून कामकाज 
करतील. 
उपायुक्त, प्रशासन | संबंधीत 
महानगरपालिका । महानगरपालिका 
(Sub-Nodal हद्दीमधीळ सर्वेक्षण रु.१,००,०००> 
: Officer) करण्याकरीता नियंत्रक २७ २७ २७,००,००० 
अधिकारी यांना 
सहायक म्हणून 
कामकाज करतील. 
सहायक संबंधीत 
आयुक्‍्त,/वॉर्ड महानगरपालिका 
ऑफ़िसर हद्दीमधील सहायक 
महानगरपालिका । आयुक्त हे त्यांच्या SS) te aes 
bs क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत e "a §,,00,00,000 
सर्वेक्षण 
कामकाजासंदर्भात 
Supervisor यांच्यावर 
नियंत्रक म्हणून 
कामकाज करतील. 
मुख्य कार्यकारी संबंधीत कटक 
अधिकारी (CEO) मंडळामध्ये र ती 
93 (Cantonment (Cantonment Zone) 9 ७ ७,००,००० 
Zone) सर्वेक्षण करण्याकरीता 
(Nodal Officer) । नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून कामकाज 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


करतील. 
प्रशासकीय रि 
अधिकारी संबंधीत कल्क रु.८०,००० x9 षु ६० 000 
१४ (Sub-Nodal मंडळामध्ये 9 avs 
officer) (Cantonment Zone) 
एकुण ३४७,२७,९५,००० 
एकुण खर्च (---॥--/--/--५) रक्‍कम रुपयात 
अ.क्र. । माग लेखाशिर्ष बाब आव्यक तरतूद 
णी 
क्र्मां 
क 
a १० (कंत्राटी) (Il + ५) ३४७,६०,५४,०००/- 
झेड ११ (प्रवास) (४) ४५,००,०००/- 
जी २२२५३५२ a च 
-३ १३ कार्यालयीन खर्च (Ill +1V) १९,०७,०५,०००/- 
एकुण ३६७,१२,५९,०००/- 
०२. आयोगाच्या कार्यालयाकरिता आवश्‍यक स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदीकरीता जेम 


GeM) पोर्टलसंबंधातील विहीत कार्यपध्दती तसेच, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 


दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या व तदनंतर त्यानुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील 
अटी व शातींची पूर्तता करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे, यांनी 
घ्यावी. 


०३. 


सर्वेक्षण कामकाजासाठी ग्रामीण व शहरी भागासाठी नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या शासकीय 


नियंत्रक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ठोक मानधन देण्याऐवजी निवडणूक कामकाजाप्रमाणे देण्यात येणारे 
एक मूळ वेतन मानधन म्हणून देण्यात यावे. 


०४. 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा २०२४०११०११३३४२६३३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत: 


Cc “७ A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 
N A R F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=93ab34830c74c1 bdd 1 8aba78607581 bb0e2e31858d9e191999dc 
16966984dbb, postalCod = 


2, st=M. 
i ber=6658A056228A0827243EBC94F7B8895CCED1C1604820C7 
30DA4512E19C8AEF 26, NARENDRA WAMAN AHER 


2024.01.10 11:41:41 +05'30' 


( नरेंद्र आहेर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२३/प्र.क्र.४०१/मावक 


. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग यांचे स्वीय सहायक 

ट्‌ 


अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 


१०. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१२. विभागीय आयुक्त, सर्व महसूली विभाग 
१३. महापालिका आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
१४. संचालक अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, बांद्रा, मुंबई 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी 
१६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१८.उप सचिव (मावक), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे, 
२०. संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२२. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय,मुंबई 
२३. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४१३) 
२४. सर्व सह / उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. निवड नस्ती (मावक). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


